अधीक्षक, जिल्हा कारागृह वर्ग-१/अतिरिक्‍्त 
अधीक्षक, मध्यवर्ती कारागृह, गट-अ या 
पदावर पदोन्नती देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. जेएलई-१०२०/प्र.क्र.१२६/तुरूंग-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २४ जून २०२२. 


संदर्भ :- 
१. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांचा प्रस्ताव दि.११.०२.२०२१ व २०.१२.२०२१. 
२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही-२०१८/प्र.क्र. १५९/कार्यासन-१२, 
दि.०१.०८.२०१९. 
शासन आदेश :- 
गृह विभागाच्या अधिनस्त कारागृह विभागातील अधीक्षक, जिल्हा कारागृह वर्ग- 
१/अतिरिक्‍्त अधीक्षक, मध्यवर्ती कारागृह, गट-अ या संवर्गातील रिक्‍त पदे भरण्यासाठी अपर 
पोळीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी 
दि.११.०२.२०२१ व २०.१२.२०२१ रोजी सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने गृह विभाग, शासन 
निर्णय दि.०६.०६.२०१५ अन्वये गठित नागरी सेवा मंडळाची बैठक दि.२०.०६.२०२२ रोजी पार 
पडली. सदर बैठकीतील शिफारशीस अनुसरून अधीक्षक, जिल्हा कारागृह वर्ग-२/उपअधीक्षक, 
मध्यवर्ती कारागृह, गट-ब राजपत्रित या संवर्गातील खालील पात्र अधिकाऱ्यांना अधीक्षक, जिल्हा 
कारागृह वर्ग-१/अतिरिक्‍्त अधीक्षक, मध्यवर्ती कारागृह, गट-अ या पदावर तात्पुरत्या स्वरूपात 
पदोन्नती देण्यात येत असून त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी त्यांना पदोन्नतीने पदस्थापना 
देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. अधिकाऱ्यांचे नाव प्रवर्ग पदोन्नतीने पदस्थापनेचे ठिकाण 
(१) (2) (3) (3) 
ea श्री. नागनाथ गंगाधर सावंत खुला | लातूर जिल्हा कारागृह, वर्ग-१. 
२ श्री. अनिल हनुमंत खामकर | भज-क | येरवडा खुले जिल्हा कारागृह, पुणे. 
3 श्री. चंद्रमणी अजुन इंदुरकर | अ.जा. | दौलतराव जाधव तुरूंग अधिकारी 
प्रशिक्षण महाविद्यालय, येरवडा, पुणे. 


२. मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथे दाखल विशेष अनुज्ञा याचिका क्र. २८३०६/२०१७ 
मधील अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून पदे भरण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाने 
दि.०७.०५.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या निर्देशानुसार अधीक्षक, जिल्हा कारागृह 
वर्ग-१/अतिरिक्‍्त अधीक्षक, मध्यवर्ती कारागृह, गट-अ या संवर्गातील खुल्या प्रवर्गातील Raa 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलई-१०२०/प्र.क्र.१२६/तुरूंग-१ 


पदांवर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात सेवाज्येष्ठतेनुसार सदर पदोन्नती देण्यात येत आहे. तसेच 
सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयाप्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, 
मुंबई येथे दाखल याचिकेच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून सदर पदोन्नती देण्यात येत आहे. 
३. सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी 
उपरोक्त अधिकाऱ्यांना नियमितपणा व सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्क मिळणार नाही. 
४. पदोन्नती देण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांनी पदस्थापनेच्या पदावर १५ दिवसात रुजू व्हावे. 
पदोन्नतीच्या पदावर रुजू होऊन कार्यभार स्विकारल्यानंतरच त्यांना अधीक्षक, जिल्हा कारागृह 
वर्ग-१/अतिरिक्‍्त अधीक्षक, मध्यवर्ती कारागृह, गट-अ या संवर्गाच्या वेतनाचे लाभ अनुज्ञेय 
राहतील. 
च. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात येत असून त्याचा संकेतांक २०२२०६२४२०३७५६८२२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ANIRUDDHA V JEWLIKAR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Mahi 
2.5.4.20=29c6c42b581 1a121a201ecd7% 3251c7d1ded31ff1b6 
'1a88d86b600c6bd, 


pseudonym=A29ED764E36FC94AB894683327375533A01AD102, 

serial I Number=B986D5 1C7C29938C2BBB53D563F07DFC61C84B73 

0CB9118407ECAB6A27C67CAC, -ANIRUDDHA V JEWLIKAR 
2022.06.27 11:38:31 +05'30' 


(अनिरूध्द व्यं. जेवळीकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन . 


१. अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२. अपर मुख्य सचिव (अ. व सु), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

३. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

४. कारागृह उपमहानिरीक्षक, मुख्यालय, पुणे/ दक्षिण विभाग, मुंबई/मध्य विभाग, औरंगाबाद/पूर्व 
विभाग, नागपूर/पश्चिम विभाग, पुणे. 

५. प्रधान महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परीक्षा) मुंबई/नागपूर. 

६. महालेखापाल (लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

८. मा. मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा. गृह राज्यमंत्री (हाहरे/ग्रामिण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१०.संबंधित अधिकारी (मार्फत अपर पोलीस महासंचाकलक व महानिरीक्षक, कारागृह व 
सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे) 

११. निवडनस्ती/तुरूंग-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


